"One Stop Centre" या 
योजनेअंतर्गत कार्यरत कर्मचा-यांचे 
मानधन निश्चित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२२२/का-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ४ नोव्हेंबर, २०१९. 


संदर्भ :-१. शासन निर्णय,महिला व बालविकास विभाग,क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.९५/का-२, 
दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. शासन निर्णय,महिळा व बाल विकास विभाग,क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२२२/का-२, 
दिनांक २३ मार्च २०१८. 
३. केंद्र शासन, महिला व बाळ विकास मंत्रालयाच्या "One Stop Centre" योजनेबाबत 
डिसेंबर,२०१७ च्या मार्गदर्शक सूचना. 
४. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास ,पुणे यांचे जा.क्र.मबाविआ/मवि/ओएससी/का-६/२०१९- 
२०/४७८९, दिनांक २६.०९.२०१९ रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना :- 

संकटग्रस्त महिलांना तातडीने मदत मिळण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या महिला व बाल 
विकास मंत्रालयाकडून " One Stop Centre " ही योजना कार्यान्वित करण्यात आळेली आहे. 
त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्हयात एक "One Stop Centre" सुरू करण्यात आले आहे. या One 
Stop Centre मध्ये कौटुंबिक हिंसाचार पीडित, लैंगिक शोषणाच्या पीडित, मानवी वाहतुकीस बळी 
पडलेल्या, असिड हल्ल्यातील पीडित महिलेस वैद्यकीय सुविधा, पोळीस मदतकेंद्र, समुपदेशन केंद्र 
व कायदेशीर मदत इत्यादी सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. "One Stop Centre" योजना 
यशस्वीपणे राबविणेसाठी केंद्र शासनाने डिसेंबर २०१७ मध्ये मार्गदर्शक AAT (Guidelines) तयार 
केलेल्या असून त्यानुसार राज्यातील केंद्रांचे कामकाज सुरु आहे. 

वन स्टॉप सेंटर योजनेबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार वन स्टॉप सेंटरच्या 
दैनंदीन कामकाजासाठी ईम्प्लीमेंटींग एजन्सी व कर्मचारी नियुक्‍त करणेबाबत तरतूद आहे. वन स्टॉप 
सेंटरचे दैनंदिन कामकाज चाळलविणेसाठी मानधनी तत्वावर कर्मचारी नियुक्‍ती करावयाची आहे. 
त्यासाठी केंद्र शासनाच्या डिसेंबर, २०१७ च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कर्मचा-यांच्या मानधनासाठी 
वार्षिक एकूण रू.२४.०० लक्ष तर दरमहा रु.२.०० लक्ष इतकी रक्‍कम निश्चित कऱण्यात आली आहे. 
तथापि, वन स्टॉप सेंटरसाठी कार्यरत असणा-या प्रत्येक कर्मचा-याला पदनिहाय किती मानधन 
अदा करावे, याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे या योजनेसाठी पदनिहाय मानधन निश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२२२/का-२, 


शासन परिपत्रक:- 
वरील पार्श्वभूमीवर वन स्टॉप सेंटर योजनेबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये 
योजनेसाठी दर्शविलेली पदे, पदांची कर्तव्ये व जबाबदारी व शैक्षणिक अर्हता यानुसार राज्यातील वन 
स्टॉप सेंटरमधील कर्मचा-यांना खालीलप्रमाणे मानधन देण्याचे निश्चित करण्यात येत आहे- 
ONE STOP CENTRE कर्मचारी पदनिहाय मानधन 
(कर्मचा-यांचे मानधन सर्व शासकीय करांसहीत (GST, Service Tax, EPF etc.) दर्शविण्यात 
आलेले आहे). 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या मानधन एकुण 
(प्रती मानधन 
महिना) (प्रती महिना) 
i Center | | 24,000 24,000 


Administrator 


Case Worker ०२ १५,००० ३०,००० 
3 Police Fecilitation [I १५,००० १५,००० 
Officer (PFO) 
tof Para legal ae १५,००० १५,००० 


personnel/lawyer 


षु Para Medical ०२ १८,००० ३६,००० 
Personnel 

& Counsellor a a 94,000 १५,००० 
IT Staff 10१ १५,००० १५,००० 

८ Multi-purpose a ९,००० ९,००० 
Helper 

8 Security ०४ १०,००० ४०,००० 
Guard/Night 
Guard 
एकुण fe 2,00,000 


१. उपरोक्त विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार काटेकोरपणे वेतन अदा करण्याची जबाबदारी संबंधीत 
ईम्प्लीमेंटींग एजन्सीची राहील.तसेच याविषयी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत 
व्यवस्थापन समिती/जिल्हा महिला व बाल व विकास अधिकारी यांनी वेळोवेळी खातरजना करावी. 

२. शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार एखाद्या कर्मचा-यास वेतन अदा करण्यात येत नसलेबाबत 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत व्यवस्थापन समिती किंवा शासनास तक्रार प्राप्त 
झाल्यास सदर एजन्सीची विहित कार्यपध्दतीन्वये मान्यता रद्द करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२२२/का-२, 


३. सदरील कर्मचा-यांचे पदनिहाय वेतन अदा करणेबाबत केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त 
झाल्यास त्या आपोआप लागू होतील. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९११०७१६४५४५६३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने ; 


Digitally signed by Smita Dattatray Nivatk. 


° 
DN: c=IN, o=Government Of Maharasht! ‘Women and Child 
Department, postalCode=400032, st=Maharash’ 


2.5.4.20=3fa46cf1e9285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e9cb6 
672cc02aa258b08, 


1 erialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1ece461c9dfd9c679 
IVa a [ b28f98e79475c5ea90e21 ‘Smita Dattatray Nivatkar 
Date: 2019.11.07 16:48:15 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.मंत्री, नियोजन / वित्त विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, महिळा व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, महिळा व बाल विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. ag vole बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

९. 
Go 


सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


.सर्व जिल्हाधिकारी 


११.सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग. 
१२.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, 
१३.निवड नस्ती/का-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


